उजनी प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील 
मौजे उजनी टे. (ता. माढा) या पुनर्वसित 
गावठाणातील नागरी सुविधा कामासाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं- २०२३/प्र.क्र. ९७/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र. ५५०/र-१, दि. ०१.०८.२००९ 
) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७/४/२०१५ 
) 
) 


9८ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०१६/३७३/प्र.क्र.५१/र-८, दि. २०.०८.२०१६ 
सहायक अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांचे पत्र जा. क्र. भीकामं/लेशा/ 
४८८६/सन २०२३, दि. २०.०९.२०२३ 
प्रस्तावना- 

उजनी प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्‍यातील मौजे उजनी टे. या पुनर्वसित 
गावठाणातील नागरी सुविधा कामास संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आळी आहे. आता सदर पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामाचे देयक अदा 
करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. ५ येथील पत्रान्वये निधी मागणी प्रस्ताव सहायक अधीक्षक अभियंता, 
भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांनी शासनास सादर केला आहे. 
२. त्यानुसार प्रस्तावाधीन पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामाकरिता निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


Cc 
ae 


शासन निर्णय- 

उजनी प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्‍यातील मौजे उजनी टे. या पुनर्वसित 
गावठाणातील पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामाकरिता एकूण रूपये १४,७०,४००/- (रूपये चौदा लक्ष 
सत्तर हजार चारशे फक्त) एवढा निधी सन २०२३-२०२४ या चालु वित्तीय वर्षात वितरित करण्यास 
खालील अटीच्या अधीन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, उजनी 
प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील मौजे उजनी टे. या पुनर्वसित गावठाणातील 
पुढील तक्त्यात नमूद पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामाचे देयक अदा करण्यासाठी योजनेंतर्गत सन 
२०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणाळीवर उपलब्ध तरतूदीतून रूपये १४,७०,४००/- (रूपये 
चौदा लक्ष सत्तर हजार चारशे फक्त) एवढा निधी “मागणी क्रमांक सी-१०, मुख्य SURAT vod, 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/प्र.क्र. ९७/र-८ 


०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (00) (00)(03) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), 


५३, मोठी बांधकामे (४७०१ एच-७२७)” या ळेखाशीर्षाखाली विभागीय आयुक्त, पुणे यांना उपलब्ध 


करून देण्यात येत आहे- 
(रक्‍कम रूपयात) 
a.) पुनर्वसित नागरी सुविधा कामांचा प्रशासकीय | यापूर्वी वितरित | वितरित करावयाची 
क्र. नवीन तपशील मान्यता एकूण निधी रक्‍कम 
गावठाण रक्‍कम 
i उजनी टे. | दहनभूमी 3S व| १४,७०,४००/- निरंक १४,७०,४००/- 
विंधन विहीर 
एकूण- १४,७०,४००/- 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची/अटींची काटेकोरपणे 


अंमलबजावणी करावी. 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून संबंधित अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांचेकडे 
अर्थसंकल्प वितरणप्रणाळी BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 

२) अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांनी नागरी सुविधा व तद्‌नुषंगिक 
कामांसाठी वितरीत सदरचा निधी विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडून प्राप्त होताच संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांचेकडे विनाविलंब वितरित करावा. 

३) नागरी सुविधा कामांसाठी शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला 
जात असल्याने नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संबंधित पाटबंधारे विकास 
महामंडळाकडून कोणतीही परवानगी/मंजुरी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 

४) कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्र. ८, सोलापूर यांनी या आदेशान्वये मंजूर 
केलेला निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, 
तद्नुषंगाने कार्यपूर्ती अहवाळ शासन, विभागीय आयुक्त, पुणे तसेच जिल्हाधिकारी, 
सोलापूर व जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना सत्वर सादर करावा. 

५) या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा 
कामांवरच खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या 
अनुदानापेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता 
यांनी दक्षता घ्यावी. 

६) मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित 
प्रकल्प अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी . 

७) सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (00)(03) इतर 
प्रकल्प(कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत 
कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२३/प्र.क्र. ९७/र-८ 
यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा 
करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी 
अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

८) सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य SURI “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (००)(०३) इतर 
प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत 
एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक 
अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

९) मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे- 
वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी 
बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियंत्रण अधिकारी 
यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते 
महालेखापाल यांना सादर करावेत. तद्‌नुषंगाने या लेखाज्रीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा 
ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 

qo) यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे? अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. 
वरीळ निधी संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या 
Reconciliation Slip We शासनासन चुकता सादर करावीत. 

११) संबंधित अधीक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेशान्वये वितरीत 
निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र (Utilisation Certificate) महालेखापाल कार्यालय, संबंधित 
जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/झासनास तातडीने सादर करावे. 

१२) या संदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२३-२०२४ मध्ये मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत 
शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३१२०११७०१३४४७१९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by SANJAY MAROTI JAGTAP 


ig! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi ht 
2.5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5f296498 


0c30906051d44d7, 


pseudonym=CB263AE7A97BA5DB04805052B34A6E185702D5F9, 
J A G if A p serialNumber=2C1FC77 1D686D36A26A8AF979409826984378A73F9 
D4AEECA990209686CC25BD, cn=SANJAY MAROTI JAGTAP 


Date: 2023.12.01 17:01:10 +05'30' 


(संजय जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) पुणे विभाग, पुणे 
२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/प्र.क्र. ९७/र-८ 


३. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, सोलापूर 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 

५. अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर 

६. कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्र. ८, सोलापूर 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

१०. जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१२. नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. महसूल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

१४. महसूल व वन विभाग, पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१५. निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


